& 3 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 2029- 
२२ या वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांसंदर्भाता पुढील कार्यवाही करण्यास 
परवानगी देण्याबाबत आणि सन २०२२-२३ या 
वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांसंदर्भाता पुढील कार्यवाही करण्यास 
परवानगी देऊन निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 

शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२३. 


. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक टिडीएस 


२०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, दि.२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२. 


जानेवारी, २०२२. 
फेब्रुवारी, २०२२. 


२०२२ (एकूण सहा विभाग) 


are निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दिनांक : ३१ 
. शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दिनांक :२३ 


, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, 


शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, 


२०२२ (जिल्हास्तर) 


. शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, 


2022 (महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ) 


शासन निर्णय : प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या कामांपैकी 
निविदा न काढलेल्या कामांबाबत तसेच ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, मात्र कार्यादेश 
दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झाली नाहीत, अशा कामांबाबत पुढील आदेझ्ापर्यंत 
कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशा सूचना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २५.०७.२०२२ व 
दि.२८.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. संदर्भ क्रमांक २,३,४,५ व ६ येथील शासन 
निर्णयान्वये प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत खालील कामांवरील (शासन निर्णयानिहाय) स्थगिती 
उठविण्यात येत आहे:- 
अ) सन २०२१-२२ या वर्षात वेगवेगळया शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी 
खाली नमूद केलेल्या कामांबाबतची (शासन निर्णयानिहाय) स्थगिती उठविण्यात येत आहे:- 

१) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२२. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व जिल्हा कामे eels cong 
रक्‍कम रक्‍कम 
a २ ३ ४ 
१) ठाणे | भिवंडी तालुक्‍यातील गणेपुरी व वत्रेश्वरी येथील 
विकास कामे, जि. ठाणे 
गणेडापुरी येथे संरक्षक भित बांधणे , 
Ey सुशोभिकरण करणे, सुसज्ज शौचालय बांधणे, | १००.०० २०.०० 
ता. भिवंडी, जि. ठाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


२ वज्रेश्वरी मंदिरास संरक्षक भिंत बांधणे, 
सुशोभिकरण करणे, ता. भिवंडी, जि. ठाणे 224 डा 
एकूण 200,00 80,00 
२) ठाणे । भिवंडी तालुक्यातील मौजे सागांव येथील | 00,00 १००.०० 
कानिफनाथांचे  पुरातनकाळलिन मंदिर 
सुशोभिकरण, रस्ते तयार करणे व हायमास्ट 
लॅम्प बसविणे, ता. भिवंडी जि. ठाणे 
३) नाशिक | st क्षेत्र दत्त मंदिर, मोह, ता. सिन्नर, जि. 
नाशिक येथे सौर दिवे बसविणे ९ cca 
४) धुळे ।नंदा भवानी मंदिर परिसर, रावेर, ता.जि.धुळे तकात ae 
परिसराचा विकास करणे 
4) मौजे धांदरफळ बुद्रूक येथील रामेश्वर देवस्थान 
अहमदनगर | परिसराची सुधारणा व सुझोभिकरण करणे, ता. 
संगमनेर, जि. अहमदनगर 
A Essential Item (Components) 
शं Building proper 
(Sabhamandap Ground Floor, First Floor, २६०.७० 
Kithen, Toilet Block) 
b) Fuel Gas Pipeline, c) Bio Digester d) 
Rain /Roof Water Harves e) Solar Roof aaah 
Top (mou to be executed) f) Ramp to 
handicap g) Furniture and False Ceilling 
२ Water Supply and Sanitatary works 4% of १३.१४ 
A 
Electrification | 9,00 00 
Internal 4% of A १३.१४ 
External &% ofA १५.७६ ७५.०० 
3 Fire FightingArrngemanet etc. | 9.00 .00 
किक Miscellaneous items ae .0 
१) compound wall and gate १६.३६ 
२) Internal roads 30.84 
3) Development of ground २.०० 
४) parking 20.32 
C Optional items शिक me) 
9) under water tank Rain Water कक ae 
Harvesting 
2) Water main storage and pump house, soe 
bore well 


पृष्ठ २६ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


103 Provision 3.00 
१) Contingencies charge 8% १०.५० 
2) project consultant Fee 9.4 % on (>) ५.९४ 
3) GST (१२% on P) ४७.५१ 
४) price Escalation १०% ३९.५९ 
एकूण |  ४९९.४१ ७५.०० 
६)अहमदनगर | मळगंगा देवी मंदिर मौजे निघोज, ता. पारनेर 
येथील विकास कामांबाबत 
La मौजे निघोज येथे मळगंगा देवी परिसरात पर्यटन 
विसावा केंद्र बांधकाम ee करणे २५०.०० (9५.०० 
विसावा केंद्र बांधकाम , ता. पारनेर 
२ मौजे निघोज येथे मळगंगा देवी परिसरात पर्यटन 
भोजन कक्ष बांधकाम करणे व संरक्षण भिंत | 930.00 ५०.०० 
बांधकाम करणे, ता. पारनेर 
एकूण २३८०.०० १२५.०० 
७ कोल्हापूर | श्री वैजनाथ देवस्थान मौ. देवरवाडी, ता. चंदगड 
येथे मंदिर येथील पर्यटन विकास कामे 
ae मंदिरासमोर सभामंडप बांधणे १९५.४९ ५०.०० 
एकूण १९५.४९ ५०.०० 
८) अमरावती | st संत सच्चिदानंद बालयोगी राजेश्वर माऊल 
ट्रस्ट पाळा, ता. मोर्शी जि. अमरावती येथीळ | ११९.२६ ३०.०० 
विकास कामे - सांस्कृतिक भवन 
९) बीड | मौजे लोणी, ता. शिरुर (का.) जि. बीड येथील 
श्रीक्षेत्र खंडोबाजीबाबा मंदिर देवस्था परिसर | 898.93 ९०.०० 
विकसित करणेबाबत 
एकूण१ते९। २५२३.२९ । ६१८.५० 
२) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दिनांक :२३ फेब्रुवारी, २०२२. 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व ळं अंदाजित वितरीत 
— कामे aes are 
ल रक्‍कम रक्‍कम 
शिंक तय २ ३ 8 
१) पालघर | a. मोखाडा, जिल्हा पालघर येथीळ विकास 
कामे 
शिंगी खोडाळा TART रस्त्यावर संरक्षण भित बांधणे 
खोडाळा) मोखाडा ९९.२६ १५.०० 
(पर्यटन GSTS), ता. मोखाडा 
२ आडोशी ते शिरसगांव रस्त्यावर पाईप ART व 
गटार बांधणे(पर्यटन देवबांध), ता. मोखाडा त eg 
3 मोखाडा ते देवबांध रस्त्यावर नाम फलक बसविणे 
(पर्यटन खोडाळ), ता. मोखाडा ठल र 


पृष्ठ २६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


४ देवबांध आडोशी ते खोडाळा रस्त्यावर ART 
बांधणे व काँक्रीट गटार तयार करणे (पर्यटन ९५.९५ १५.०० 
खोडाळ), ता. मोखाडा 
THT} 329.99 ६०.०० 
२ पालघर | ता. मोखाडा, जिल्हा पालघर येथील विकास 
कामे 
f=] खोडाळा येथील स्वामी समर्थ मंदिर पर्यटन 
य १५०.०० २५.०० 
परिसर सुधारणा करणे व नवीन बांधकाम करणे 
२ खोडाळा ते देवबांध रस्त्यावरील अपघाती वळण 
काढणे (पर्यटन देवबांध आणि खोडाळा), ता. ९८.२५ १५.०० 
मोखाडा 
एकूण २४८.२५ ४०.०० 
३) पुणे | सासवड, ता. पुरंदर, संगमेश्वर मंदिर परिसर 
येथील नदी घाट परिसर विकसित करणे व इतर | २००.०० ६०.०० 
सोयी सुविधा पुरवणे 
४) पुणे | AT. मावळ, जिल्हा पुणे येथील विकास कामे 
| 9 | भुशी डंमकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ५०.०० १५.०० 
२ भुशी SF येथे पर्यटकांसाठी अत्यावश्‍यक (स्वच्छता 
गृह, पिण्याचे पाणी, पार्कींग) सेवा पुरविणे > oe 
3 लोणावळा, ता. मावळ, जि. पुणे येथील मुख्य 
चौकातील शिवाजी महाराज पुतळा परिसर | ३०.०० १०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
8 शिवाजी पार्क लोणावळा येथील रायवूड गार्डन 
५०.०० १५.०० 
समोर सुझोभिकरण करणे, ता. मावळ 
षु वाघजाई मंदिर ते जूना खंडाळा स्ट्रीट लाइट 
मंदिर १५०.०० ४५.०० 
बसविणे व मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 
६ वडगाव मावळ येथीळ पोटोबा मंदिर व तलाव mas sees 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
एकूण ४१०.०० १२५.०० 
एकूण१ ते४ | १२४५.९६ | २८५.०० 


३) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, 2022 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र.व se अंदाजित वितरीत 
कामे पक्या — 
जिल्हा रक्‍कम रक्‍कम 
fh =. 20 iI २ ३ 8 

१) ठाणे । भिवंडी निजामपूर ठाहर महानगरपालिका 

कार्यक्षेत्रातील Weds तलाव व त्या लगत उद्यान | ३५८.०० १०८.०० 

विकसित करणेचे काम करणे 


पृष्ठ २६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


२) ठाणे । धारावी देवी धारावी मंदिर डोंगरी या ठिकाणी 
सुशोभिकरण व मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध | ७५.०० २३.०० 
करणे 
३) रत्नागिरी | कसबा, ता. संगमेश्वर येथील संभाजी स्मारक 
५००.०० १५०.०० 
विकसित करणे 
४) रत्नागिरी | मौजे कालुस्ते बु.येथे बाजीबुवा काळेश्वरी मंदिर न be 
ere) ere) 
येथे सोई सुविधा पुरविणे ता. चिवळूण र 
4) रत्नागिरी | ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र किले रसाळगडला 
जोडणारा वाडीबीड ते रसाळगड किल्ला रस्ता १००.०० ४०.०० 
बांधकाम करणे 
६) सिंधुदुर्ग | देवगड तालुक्‍यातील मिठबाव तांबळडेग येथील 
श्री गजबादेवी मंदिर पर्यटन क्षेत्रात सुविधा 400.00 १५०.०० 
उपलब्ध करुन देणे 
७ रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
1. कर्जत जि. रायगड येथील उल्हास नदीवरील 
३००.०० 80,00 
गणेश घाट क्र. १ आणि २ सुशोभिकरण करणे 
२ कर्जत जि. रायगड येथील उल्हास नदीवरील 
: भिंत बांधणे २००.०० ६०.०० 
गणेशा घाट क्र. १ आणि २ वर संरक्षण भिंत बांधणे 
एकूण ५००.०० १५०.०० 
८) रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
शि कर्जत, जि. रायगड येथील उल्हास नदी 
परिसरात पाथ व गार्डन, कारंजे, शिल्प, बाकडे, | ४००.०० १२०.०० 
विद्युत दिवे (स्टीट लाईट) उभारणे 
२ कर्जत, ता. रायगड येथील उल्हास नदी परिसरात 
१००,०० ३०.०० 
E-Toilet उभारणे 
एकूण ५००.०० १५०.०० 
९) नाशिक | देवी मंदिर देवस्थान वावी, ता. सिन्नर १००.०० २०.०० 
qo) नाशिक | भागोजी नाईक स्मारक सांगवी, ता. सिन्नर १००.०० २०.०० 
११) नाशिक | श्री कानिफनाथ महाराज मंदिर देवस्थान, पंचाळे, 
400,00 20,00 
ता. सिन्नर 
१२) नाशिक | कळसूआई देवस्थान, इंदोरे ता. इगतपूरी १५०.०० ३०.०० 
१३) नाशिक | नाशिक जिल्हयातील दिडोरी व निफाड 
तालुक्‍यातील कामे 


पृष्ठ २६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


— a तिसगाव ता. दिंडोरी येथील संगमेश्वर मंदिर ५०.०० १५.०० 
२ कारसुळ ता. निफाड येथील गहिनीनाथ महाराज 
मंदिर ५०.०० १५.०० 
मंदिर 
३ रामनगर (बेरवाडी) ता. निफाड येथील रामेश्वर 
मंदिर ५०.०० १५.०० 
मंदिर 
एकूण १५०.०० ४५.०० 
१४नाशिक | हतगड किल्ला येथे पोहोच रस्ता करणे, पथदिप 
बसविणे व परिसर सुझोभिकरण करणे, ता. ३००.०० १००.०० 
सुरगाणा 
१५) नाशिक | ता. दिडोरी, जि.नाशिक येथील विकास कामे 
हिती मौजे देवासाने येथे श्री क्षेत्र दत्त मंदिर परिसरातील ee Rs 
सुशोभिकरण करणे ता. दिंडोरी, जि. नाशिक न न 
२ मौजे बापेगांव अंबिकानगर येथील देवी मंदिर 
परिसरातील वॉल कंपाऊंड बांधणे, ता. दिंडोरी, ३०.०० ९.०० 
जि. नाशिक 
एकूण ६०.०० १८.०० 
१६) नाशिक । तिसगाव ता. दिडोरी येथील संगमेश्वर मंदिर ५०.०० १५.०० 
१७ नाठिक श्रीक्षेत्र रामेश्वर मंदिर, ता. दिंडोरी येथील 
मंदिराजवळ धामण नदीघाट विकसित करणे व|  ४९९.५१ ५०.०० 
इतर अनुषंगिक कामे करणे 
१८) नाशिक | नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्‍यातील विविध 
ठिकाणी विकास कामे 
णि मोह येथील खंडेराव मंदिर व जलदिरनाथ मंदिर 
परिसर सुधारणा, सुशोभिकरण व अनुषंगीकरण | ५०.०० १५.०० 
करणे 
२ ब्राम्हणवाडे येथील खंडेराव मंदिर परिसर 
अनुषंगीकरण ५०.०० १५.०० 
सुधारणा, सुशोभिकरण व अनुषंगीकरण करणे 
३ जोगलटेभी येथील खंडेराव मंदिर येथे येथे 
परिसर सुधारणा सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे| ५०.०० १५.०० 
करणे 
४ निमगाव येथील दत्तमंदिर येथे येथे परिसर 
अनुषंगिक ४०.०० १२.०० 
सुधारणा सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे करणे 
4 खंडेराव मंदिराकडे जाण्याचा रस्ता सुधारणा 
६०.०० १८.०० 
करणे व मजबुतीकरण करणे, मोह, ता. सिन्नर 
६ सोनगिरी येथील महादेव मंदिर येथे येथे परिसर 
अनुषंगिक ४०.०० १२.०० 
सुधारणा सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे करणे 
9 वडझिरे येथील महादेव मंदिर परिसर सुधारणा| ५०.०० १५.०० 


पृष्ठ २६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे करणे 


एकूण २३४०.०० १०२.०० 


१९) नाशिक | नाशिक जिल्हयातील दारणा SH व भावली डॅम 


येथील विकास कामे 
Li भावळी डम (भावली खु.परिसर रस्ता र 
0,00 00 
सुशोभिकरण करणे भाग १ 
२ भावली SA (TASH!) परिसर रस्ता मजबुतीकरण 
व सुशोभिकरण 80,00 २७.०० 
व सुशोभिकरण 
३ दारणा SH परिसरात साकुर गावात चौक 
सुशोभिकरण ३०.०० ९.०० 
सुशोभिकरण 
४ दारणा SH परिसरात साकुर गावात महादेव मंदिर é 6 
मंदिर 0,00 moze) 
ते मारुती मंदिर रस्ता 
५ दारणा SH महादेव साकुर येथे पावर CIMA 
महोदव मंदिर a म्य 


एकूण ३००.०० ९०.०० 


२०) नाशिक | मौजे दोडी बुद्रुक श्री महादेव मंदिर, श्री विठ्ठल 
मंदिर व श्री हनुमान मंदिर दोडी परिसर सुधारणा, 


800.00 420,00 
सुशोभिकरण करणे, वाहनतळ, पालखी मिरवणूक 
मार्ग रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 
२१) नाशिक | संगमेश्वर महादेव मंदिर येथे भक्‍तनिवास बांधणे, 
दारणासांगवी ३०.०० ६.०० 
,ता. निफाड व इतर कामे 
२२) नाशिक | लालपाडी येथील विकास कामे ता. निफाड 
शिळ अ गोदावरी पाणघाट बांधणे ३०.०० a 
7 moze) 
२ पर्यटक निवारा बांधणे ३०.०० 
एकूण ६०.०० १२.०० 
२३) नाशिक | कोठुरे, ता. निफाड येथील विकास कामे 
शि कोटठुरे श्री बाणेश्वर देवस्थान येथे गोदावरी नदी 
पाणघाट बांधणे व सुशोभिकरण करणे, ता.| ५०.०० २०.०० 
निफाड 
२ कोठुरे येथील श्री बाणेश्वर देवस्थानाला 
५०.०० २०.०० 
जाण्यासाठी रस्त्याची सुधारणा करणे, ता. निफाड 
एकूण 900,00 80,00 
२४) नाशिक | चांदोरी येथील विकास कामे 
शिक श्री भैरवनाथ देवस्थान, चांदोरी येथे वाहनतळ 
५०.०० २०.०० 
परिसर सुझोभिकरण करणे, ता. निफाड 
२ श्री महादेव देवस्थान, चांदोरी येथे पर्यटक निवास ५०.०० २०.०० 


पृष्ठ २६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


बांधकाम करणे,ता.निफाड 
एकूण 900,00 80,00 
24) नाशिक | मालेगाव तालक्‍्यातील सर्वे नं.९८/१ अ येथे उद्यान 
os 924.00 39.40 
विकसित करणे 
२६)नाशिक । हतगड किल्ला येथे पोहोच रस्ता करणे, verte 
बसविणे व परिसर सुझोभिकरण करणे, ता. ३००.०० १००.०० 
सुरगाणा 
२७) नाशिक | भिवतास धबधबा येथे ततापाणी येथील नैसर्गिक 
गरम पाण्याचे झरे कुंड बांधणे, तसेच पोहोच रस्ता | ३००.०० १००.०० 
करणे व परिसर सुशोभिकरण करणे, ता. सुरगाणा 
२८) नंदुरबार | नंदुरबार जिल्हयातील विकास कामे 
शकी प्राचीन शुल्पाणेश्वर महादेव मंदिर परिसर मणिबेली 
पॉईट , ५०.०० १५.०० 
येथे बोट पॉईट बांधकाम करणे 
२ प्राचीन शुल्पाणेश्वर महादेव मंदिर परिसर धक्का 
: 400,00 30,00 
बांधकाम करणे 
३ प्राचीन शुल्पाणेश्वर महादेव मंदिर परिसर गमण 
: 400,00 30,00 
येथे पर्यटक निवास बांधकाम करणे 
४ प्राचीन शुल्पाणेश्वर महादेव मंदिर परिसर गमण र ui 
पर्यटकांसाठी ised 5 0,00 mere) 
येथे पर्यटकांसाठी बोट पाईटचे बांधकाम करणे १ 
एकूण ३००.०० ९०.०० 
२९) नंदुरबार | प्राचीन शुल्पाणेश्वर महादेव मंदिर परिसर 
पर्यटकांसाठी पिंपळखुंटा ते गमण रस्ता ग्रा. मा. | ५००.०० १५०.०० 
९२ तयार करणे 
३० धुळे ।धुळे जिल्हयातील मौजे कापडणे येथील जोगाई Sie री 
मंदिर रर .00 
मंदिर परिसर विकास करणे : 
39) जळगाव | at बद्रिनाथ मंदिर संस्थान, बहादरपूर येथील 
९४००,०० 900,00 
विकास कामे ता. पारोळा, जि. जळगाव 
३२) NH-&9 रोड ते मंदिर कुंड रोड काँक्रोटीकरण 
६५.०० १३.०० 
अहमदनगर | करणे ता. पारनेर 
33) मौजे निघोज येथे मंळगंगा देवी परिसर 
५५.०० ११.०० 
अहमदनगर | सुशोभिकरण करणे, ता. पारनेर 
३४) श्री. वैजनाथ देवस्थान मौ. देवरवाडी ता. चंदगड 
कोल्हापूर । येथील मंदिरा शेजारी सांस्कृतिक भवन (भक्त | 308.49 ६०.०० 
निवास) बांधणे. 


पृष्ठ २६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


34) वाशिम | मौजे जोडगव्हाण, ता. मालेगाव विमलेश्वर संस्थान व वता 
UY SAWS, पेव्हर ब्छॉकचे बांधकाम करणे | न 
३६) नागपूर | खेकरानाला, मौजा रिसाळा येथील विकास कामे. 
अँग्रो . 400,00 440,00 
अँग्रो पाक बांधकाम करणे 
३७ नागपूर | कोलार प्रकल्प, तेलगाव पर्यटनस्थळ येथील 
विकास कामे २००.०० ६०.०० 
विकास कामे 
३८) गोंदिया | नवेगांव बांध येथील (१२ कामे) पर्यटन विकास नागा 6 
कामे जि. गोंदिया, ता. अजुर्नी-मोर ve ee 
39) गोंदिया | पांगडी जलाडाय येथील (७ कामे) पर्यटन विकास Ries aise 
कामे ता.जि. गोंदिया । । 
go) गोंदिया | प्रतापगड येथील (१७ कामे) पर्यटन विकास कामे mes cane 
जि. गोंदिया, ता. अर्जुनी-मोर व । 
४१) अजिठा लेणी कडून फर्दापूर गावातून हेलिपॅडकडे यत 
औरंगाबाद | जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम करणे न 
४२) लातूर | केडावराज मंदिर, राम गल्ली, लातूर येथील 
केशवराज मंदिर व भक्‍त निवासाची पुर्नबांधणी व| २४९.३० ७५.०० 
विस्तारीकरण करणे 
एकूण १ ते ४२ | ९४४६.३२ । २७२९.५० 


४ शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व कामे अंदाजित वितरीत 
जिल्हा रक्‍कम रक्‍कम 
Ie =. ८” a 2 ३ 8 
१) नाशिक । पिंपळगाव बसवंत येथे शिवसृष्टी उभारणे, ता. eee ee 
निफाड 
२) नाशिक | श्री रेणुकामाता मंदिर, ता. निफाड येथील विकास 
कामे 
| _१___ | गार्डन सुशोभिकरण करणे ५०.०० 
२ सभागृह बांधणे ९५.०० 
३ पार्किंग व्यवस्था करणे ४५.०० ३०.०० 
४ स्वच्छतागृह व स्थानगृह बांधणे ४०.०० 
4 अंतर्गत रस्ते बांधणे ३५.०० 


पृष्ठ २६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


६ प्रवेशव्दार बांधणे ३०.०० 
एकूण २९५.०० ३०.०० 
VHTIT| ४९५.०० ५५.०० 


ब) सन २०२२-२३ या वर्षात शासन निर्णय, दि.२८.०६.२०२२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देऊन निधी वितरित करण्याबाबत:- 


१) प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२ अन्वये खालील तक्‍्त्यामधील 
जिल्हास्तरावरील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर 
निधी वितरीत करण्यात आला नव्हता. सदर शासन निर्णयात नमूद कामांपैकी खालील 
कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच सदर कामांकरीता 
स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्यानुसार निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात येत 


आहे. 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. कामे या 
अंदाजित । आदेशान्वये कार्यान्वयीन 
रक्‍कम वितरीत यंत्रणा 
रक्‍कम 
शिव २ 2 3 4 
१) मुबंई- | मनोरी गाव, माळाड (पश्चिम) कार्यकारी 
उपनगर | येथे बेंचेस व डस्टबीन चे काम अभियंता (पो, 
क्रो २४.७५ ७.४२ qa 
मु.झो.सु.मंडळ, 
मुंबई 
२) मुबंई- | गोराई गाव, बोरीवली (पश्चिम) कार्यकारी 
उपनगर | येथे व्यायामाचे / खेळाचे अभियंता (प), 
कग २४.२५ ७.२७ aa 
साहित्य बसविणे. मु.झो.सु.मंडळ, 
मुंबई 
३) रत्नागिरी जिल्ह्यातील er 
रत्नागिरी | महिपतगड, ता. संगमेश्वर आतातर 
सुशोभिकरण व : : 
येथील परिसर सुशोभिकरण व | ३४९.९० १०४.९७ यावा तगर 
पर्यटकांसाठी मुलभूत दां .बा.विभाग, 
पर्यटकांसाठी मुलभूत सुवि 
a रत्नागिरी 
निर्माण करणे 
8) रत्नागिरी जिल्हयातील ae 
Sanus तालुक्यातील कार्यकारी 
रत्नागिरी । संगमेश्वर तालुक्‍यातील आगा तर 
वर हत्याच र > 
ATS. देवस्थान परिसर | ४४९.५३ १३४.८५ ee ee 
सुशोभिकरण व पर्यटकांसाठी .बा.विभाग, 
सुशोभिकरण व पर्यटकांसाठी 
भूत सुविधा कशी रत्नागिरी 
मुलभूत सुविधा निर्माण करणे 
५) रायगड | उल्हास नदीतील छोट्या व मुख्याधिकारी,क 
मोठ्या पुलावरीळ घाट | ४९३.०० १४७.९० | ofa नगर परिषद, 
विकसित करणे, ता. कर्जत कर्जत 


पृष्ठ २६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


६) रायगड | कर्जत, जि. रायगड येथील मुख्याधिकारी 
रोचना न 
नगरपरिषद हद्दीतील सोमजाई गक 
नतर वार्या ति कर्जत 
, धापया , सोनार | ४५०.०० १३५.०० 
ह eae गक नगरपरिषद, 
आळी, वेताळ मंदिर जवळील शिक 
उद्याने विकसित करणे 

७ रायगड | कर्जत, जि. रायगड येथील मुख्याधिकारी, 

नगरपरिषद हद्दतीळ कोपरा वी ve कर्जत 
0,00 ere) 
गार्डन विकसित करणे ; १ नगरपरिषद, 
कर्जत 

८) रायगड | कर्जत जि. रायगड येथील मुख्याधिकारी 
दहिवली येथील तिर्थक्षेत्र श्री रि र 

वरवडे ae कर्जत 
विठ्ठल मंदिराकडे श्री राम | ४००.०० १२०.०० 
मंदिर येथून जाणारा रस्ता नगरपरिषद, 
मंदिर येथून जाणारा रस्ता विकेल 
वाका कर्जत 
बांधकाम ; 

९) रायगड | कर्जत जि. रायगड येथील कर्जत 
गुंडगे येथे सायन्स पार्क | ५००.०० १५०.०० नगरपरिषद 
उभारणे (भाग-१) कर्जत 

१०) नेरळ Wasa येथील 
रायगड- | विकास कामे, ता.जि. रायगड- 
अलिबाग | अलिबाग 
णि नेरळ ग्रामपंचायत राजमाता 
जिजाऊ भोसळे जलाव | २००.०० ६०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
२ नेरळ ग्रामपंचायत छत्रपती 
शिवाजी महाराज मैदान | ८०.०० २४.०० 
सुशोभिकरण करणे 
d Fa क का कार्यकारी 
३ नेरळ ग्रामपंचायत Ar अभियंता 
— ens अभियंता 
पायः असलेला धसवाडी earn 
कडे जाणारा रस्ता आर ३०.०० ९.०० (बाधकाम) 
कडे जाणारा रस्ता आर. सी. क 
क्रो जि.प. 
सी. करणे या 
ता बत अलिबाग 
४ नेरळ ग्रामपंचायत माथेरान 
प्रवेशव्दार ते जुम्मापट्टी वाडी ५०.० १५.०० 
पर्यंत सौर लाईट बसविणे 
षु नेरळ फणसवाडी ते पेठ 
किल्ठर्‍याकडे जाणारा रस्ता | 30.00 ९.०० 
करणे 
एकूण | ३९०.०० ११७.०० 
११) श्रीवर्धन हाहरातील पर्यटक श्रीवर्धन 
रायगड | निवास इमारतीचे नुतनीकरण, | १२.७५ ३.८२ नगरपरिषद, 
करणे, ता. श्रीवर्धन श्रीवर्धन 


पृष्ठ २६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


१२) श्रीवर्धन येथील भुवनाळे श्रीवर्धन 
रायगड । तलावाचे नुतनीकरण व नगरपरिषद, 
सुशोभिकरण करणे ४९.९६ १४.९८ य 
सुशोभिकरण » “ताः aA 
श्रीवर्धन 
१३) श्रीवर्धन येथील. जिवनेश्वर कुंड श्रीवर्धन 
रायगड | ad नुतनीकरण व सुशोभिकरण | ४९.०९ १४.७२ नगरपरिषद, 
करणे, ता. श्रीवर्धन श्रीवर्धन 
१४) म्हसळा नगरपंचायत हद्दीत म्हसळा 
रायगड । धार्मिक व सार्वजनिक स्थळे नगरपंचायत, 
येथे CCTV कॅमेरे बसविणे, ता. ११) >. म्हसळा 
म्हसळा 
१५) जासई नदी किनारा विकसित म्हसळा 
रायगड | A NPT करणे, ता. | ५००.०० १५०.०० नगरपंचायत, 
म्हसळा म्हसळा 
१६) दिवेआगर येथे केदारलिंग भैरव कार्यकारी 
रायगड । मंदिर सभामंडप बांधणे, ता. अभियंता, 
श्रीवर्धन ६९.३६ २०.८० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
महाड 
१७) दिवेआगर येथे सिध्दनाथ भैरव कार्यकारी 
रायगड | मंदिर सभामंडप बांधणे ता. अभियंता, 
श्रीवर्धन ६९.३६ २०.८० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
महाड 
१८) । देवखोळ येथील कुसुमेश्वर कार्यकारी 
रायगड | मंदिर परिसर विकास करणे, अभियंता, 
ता. श्रीवर्धन १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
महाड 
१९) रोहा नगरपरिषद हद्दीतील रोहा नगरपरिषद, 
रायगड | कुंडलिका नदी संवर्धन रोहा 
प्रकल्पातील शिवसृष्टी १७८ .०० ५३.४० 
ल शिवसृष्टी परिसर 
सुशोभिकरण करणे,ता.रोहा 
२०) रोहा येथे शिवसृष्टी शिल्प अधिष्ठाता, सर 
रायगड । तयार करणे, ता.रोहा ज.जी. कला 
२४५.०० ७३.५० 
महाविद्यालय, 
मुंबई 
२१) नांदुरमध्यमेश्वर ता. निफाड कार्यकारी 
नाशिक | बंधारा येथील पर्यटन केंद्र व | 300.00 ९०.०० अभियंता, 
पर्यटन सुविधा देणे सार्वजनिक 


पृष्ठ २६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


बांधकाम विभाग, 
नाशिक 
२२) श्री. क्षेत्र विध्यवासिनी मंदिर, मुख्याधिकारी, 
नाशिक | दिंडोरी परिसरात वाहनतळ | ५०.०० १५.०० नगरपंचायत, 
विकसित करणे, ता. दिंडोरी दिंडोरी 
23) श्री क्षेत्र  विध्यवासिनी मुख्याधिकारी, 
नाशिक =| मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे नगरपंचायत, 
मजबुतीकरण करणे, ता. स Se दिंडोरी 
दिंडोरी 
२४) श्री क्षेत्र विध्यवासिनी मंदिराचे मुख्याधिकारी, 
नाशिक । सुशोभिकरण करणे, ता. । १००.०० ३०.०० नगरपंचायत, 
दिंडोरी दिंडोरी 
२५ | दिंडोरी शहरातील धामण मुख्याधिकारी, 
नाशिक | नदीच्या कडेला घाट बांधणे | १००.०० ३०.०० नगरपंचायत, 
(भाग-१) दिंडोरी 
२६ । दिंडोरी शहरातील धामण मुख्याधिकारी, 
नाशिक | नदीच्या कडेला घाट बांधणे | १००.०० ३०.०० नगरपंचायत, 
(भाग-२) दिंडोरी 
19) गंगाद्वार तीर्थक्षेत्र येथील विविध अभियंता, 
नाशिक = | विकास कामे मा.त्र्यंबकेश्वर बांधकाम 
300,00 ९०.०० (इ.व.द.१) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
२८) | जोंगलटेभी येथे खंडेराव मंदिर कार्यकारी 
नाशिक | मिरवणूक मार्ग रस्ता सुघारणा अभियंता, 
व अनुषंगीक कामे करणे. बांधकाम 
४००.०० १२०.०० 
(इ.व.द.१) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
२९) जायगाव येथे मारुती मंदिर कार्यकारी 
नाशिक | परिसर सुधारणा करणे व अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे. बांधकाम 
१००,०० ३०.०० 
(इ.व.द.१) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
३०) सुळेवाडी येथे महादेव मंदिर कार्यकारी 
नाशिक | परिसर सुधारणा करणे व अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे. बांधकाम 
१००.०० ३०.०० (इ.व.द.१) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 


पृष्ठ २६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


39) बारगाव पिप्री येथे मारुती कार्यकारी 
नाशिक | मंदिर, महादेव मदिर व अभियंता, 
खंडेराव मंदिर परिसर बांधकाम 
अनुषंगिक 400,00 30,00 
सुशोभिकरण व अनुषंगिक (इ.व.द.१) 
काम करणे. विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
३२) मोह येथे बोडकेमळा येथील श्री कार्यकारी 
नाशिक | महादेव मंदिर, रुक्मिणी मंदिर अभियंता, 
व खंडेश्वर मंदिर परिसर बांधकाम 
बांधणें 400,00 30,00 
सुधारणा व वाहनतळ बांधणे. (इ.व.द.१) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
33) चिचोली येथील मारुती मंदिर कार्यकारी 
नाशिक | परिसर सुधारणा व अनुषंगिक अभियंता, 
कामे बांधकाम 
४००.०० १२०.०० 
(इ.व.द.१) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
३४) मोहदरी येथील साईबाबा कार्यकारी 
नाशिक मंदिर, जुने व नवे मारुती मंदिर अभियंता, 
मिरवणूक मार्ग व सुशोभिकरण बांधकाम 
१००,०० ३०.०० 
करणे. (इ.व.द.१) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
३५) पाठपिंप्री येथील मारुती मंदिर कार्यकारी 
नाशिक । परिसर सुशोभिकरण व अभियंता, 
अनुषंगिक कामे करणे बांधकाम 
१००,०० ३०.०० 
(इ.व.द.१) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
३६) वडझिरे येथे श्री तिर्थक्षेत्र कार्यकारी 
नाशिक | कानिफनाथ मंदिर मिरवणूक अभियंता, 
मार्ग व सामाजिक सभागृह व बांधकाम 
१००,०० ३०.०० 
सुशोभिकरण करणे. (इ.व.द.१) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
३७) निमगाव सिन्नर येथील तिर्थक्षेत्र कार्यकारी 
नाशिक | od मंदिर सभागृह, पालखी अभियंता, 
मार्ग मजबुतीकरण करणे. बांधकाम 
सामाजिक a भागृह बां धणे १२५.०० ३७.५० व 
सामाजिक सभागृह बांधणे. (इ.व.द.१) 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 


पृष्ठ २६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


३८) नायगांव येथील श्री क्षेत्र कार्यकारी 
नाशिक ।मारुती मदिर, माळोबा मदिर अभियंता, 
परिसर सुधारणा व बांधकाम 
अनुषंगिक 400,00 30,00 
सुशोभिकरण व अनुषंगिक (इ.व.द.१) 
कामे करणे विभाग, जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
३९) दारणा SH परिसरात साकुर | ३०.०० ९.०० कार्यकारी 
नाशिक | येथील नदी परिसर अभियंता, इ.व.द. 
सुशोभिकरण करणे, ता. विभाग क्र.१, 
इगतपुरी इगतपूरी 
४०) दारणा SH परिसरात साकुर | ३०.०० ९.०० कार्यकारी 
नाशिक | गावात नागधोंडी टेकडीकडे अभियंता, इ.व.द. 
जाणारा रस्ता तयार करणे, ता. विभाग क्र.१, 
इगतपुरी इगतपूरी 
४१) दारणा SH परिसरात साकुर | ३०.०० ९.०० कार्यकारी 
नाशिक | येथे महादेव परिसरात अभियंता, इ.व.द. 
सुशोभिकरण करणे, ता. विभाग क्र.१, 
इगतपुरी इगतपूरी 
aa दारणा SA परिसरात पावर | 30.00 ९.०० ae 
नाशिक । स्टेशन ते महादेव मंदिर ee 
परिसरात रस्ता करणे व क्क 
सुशोभिकरण करणे विभाग क्र.१, 
सुशोभिकरण , ता. 
इगतपूरी 
इगतपुरी 
$3) दारणा SH परिसरात Apr] ३०.०० ९.०० कार्यकारी 
नाशिक | येथे पॉवर स्टेशन महादेव अभियंता, इ.व.द. 
मंदिर येथे वाहनतळ तयार विभाग क्र.१, 
करणे, ता. इगतपुरी इगतपूरी 
४४) दारणा SH परिसरात साकुर | ३०.०० ९.०० कार्यकारी 
नाशिक | येथील user बाबा दर्गा अभियंता, इ.व.द. 
परिसरात सुशोभिकरण करणे, विभाग क्र.१, 
ता. इगतपुरी इगतपूरी 
४प) भावली SH (भावली खु.) | ३०.०० ९.०० कार्यकारी 
नाशिक | परिसर सुशोभिकरण करणे, अभियंता, इ.व.द. 
ता. इगतपुरी (भाग-२) विभाग क्र.१, 
इगतपूरी 
४६) मौजे मानोरी येथील श्री कार्यकारी 
नाशिक | म्हसोबा मंदिर, विठ्ठल मंदिर, अभियंता, 
हनुमान मंदिर परिसर बांधकाम 
सुशोभिकरण, वाहनतळ, भक्‍त | ४००.०० १२०.०० (इ.व.द.१) 
निवास बांधकाम करणे व विभाग, जिल्हा 
पालखी मार्ग काँक्रीटीकरण परिषद, नाशिक 
करणे, ता. सिन्नर 


पृष्ठ २६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


४७) मौजे गुळवंच येथील a, 
नाशिक | बिरोबामंदिर, खंडोबा मंदिर, भया 
tana pee व : 
भगवान बाबा , परिसर ae 
सुशोभिकरण, वाहनतळ, भक्‍त बांधकाम 
, , भक्त | १५०.०० ४५.०० : 
Page. Gea esa a (3.4.4.9) 
निवास बांधकाम करणे व adi 
क का विभाग, जिल्हा 
पालखी मार्ग काँक्रीटीकरण न 
त्यां परिषद, नाशिक 
,ता. सिन्नर 
४८) Brera मंदिर बेझे ता. | १००.०० ३०.०० 
नाशिक | Rana येथील विविध 
विकास कामे 
४९) श्रीक्षेत्र संत गितेबाबा देवस्थान कार्यकारी 
अहमदनग | खर्डा ता. जामखेड मंदिर सभा अभियंता, 
र मंडप व महंत निवासस्थान | 300.00 ९०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम बांधकाम विभाग, 
संगमनेर 
५०) श्रीक्षेत्र संत गितेबाबा देवस्थान कार्यकारी 
अहमदनग | खर्डा ता. जामखेड प्रसादालय अभियंता, 
र व स्वच्छतागृह बांधकाम ३००.०० ९०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
संगमनेर 
५१ । मौजे कोतुळ येथे कोतुळेश्वर कार्यकारी 
अहमदनग | महादेव ता. अकोले येथील अभियंता, 
र विकास करणे १५०.०० ४५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
संगमनेर 
42) रंधा फॉल ता. अकोले जि. कार्यकारी 
अहमदनग । अहमदनगर काचेचा सेतू पुल अभियंता, 
र बांधणे २००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
संगमनेर 
५३) पुणे | तारकेश्वर मंदिर, येरवडा पुणे 
परिसरातील विविध कामे 
करणे. ( रिटेनिंग dod कार्यकारी 
: मंदिरा ५०.०० १५.०० अभियंता 
बांधकाम करणे, व मंदिरा र 
समोरील जग समपातळीत सार्वजनिक 
करुन सुझोभिकरण करणे) बांधकाम 
५४) पुणे | तारकेश्वर मंदिर, येरवडा पुणे विभाग,पुणे 
परिसरातील विविध कामे करणे | ५०.०० १५.०० 
( रिटेनिंग वॉलचे बांधकाम 


पृष्ठ २६ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


करणे व प्रतीक्षल्याचे बांधकाम 
करणे) 


५५) पुणे 


जगत गुरू संत तुकाराम 
महाराज मंदिर लोहगातव, पुणे 
परिसरातील विविध कामे करणे 
(ड्रेनेज लाईन व सस्ता 
कॉक्रीटीकरण करणे व 
मंदिरातील झाडाच्य ओट्यांची 
दुरूस्ती करणे, 


५०.०० 


१५.०० 


५६) 
सांगली 


नागठाणे ता. पलुस येथील 
नागेश्वर मंदीर परिसरात रस्ता 
व वाहनतळ बांधकाम, भक्‍त 
निवास व सभागह बांधकाम, 
भक्‍त निवास व सभागह 
बांधकाम, मंदिराच्या 
सभोवताली पेव्हिंग ब्लॉक 
बसविणे, कृष्णा घाट, संरक्षक 
भिंत व आर.सी.सी. गटर 
बांधकाम करणे 


५००.०० 


१५०.०० 


कार्यकारी 
अभिंयता, सा.बा. 
विभाग, मिरज 


श्री क्षेत्र श्री संत शिरोमणी 
सावता महाराज देवस्थान 
अरण ता. माढा, जि. सोलापूर 
येथील विकास कामे 


दर्ठान रांग बांधणे 


११६.७२ 


३५.०१ 


पेव्हींग ब्लॉक बसविणे. 


५४.१४ 


१६.२४ 


रस्ता करणे. 


१०.६५ 


३.१९ 


सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
क्र.१ सोलापूर 


एकूण 


१८१.५१ 


५४.४५ 


&) 
अमरावती 


शेकदरी सिचन प्रकल्प ता. 
वरुड सिंचन प्रकल्प येथे 
विपड्यना व निसर्ग जल पर्यटन 
केंद्र उभारणे 


२५०.०० 


(9५.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
अमरावती 


48) 
नागपूर 


ता. काटोल, जि. नागपूर 
येथील विकास कामे 


Be 


गौरवशाली बाबा दर्गा मेढेपठार 
बाबा येथे यात्री निवास बांधणे 


२९.९६ 


गौरवशाली बाबा दर्गा मेंढेपठार 
बाबा येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


२०.०० 


८७.८१ 


कार्यकारी 

अभियंता, 

सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 


पृष्ठ २६ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


३ धमदामाता देवस्थान मसली क्र.२ नागपूर 
येथे भक्‍तनिवास बांधणे ह 
४ संत कबीर बुवा साहेब आश्रम 
तपणी येथे परिसर विकास | ८१.२० 
करणे 
षु संत कबीर बुवा साहेब आश्रम 
मेछकी येथे परिसर विकास | ८०.१७ 
करणे 
एकूण | २९२.७० ८७.८१ 
६०) परभणी मनपा अंतर्गत स्टडी कार्यकारी 
परभणी | सर्कल बांधकाम करणे. अभिंयता, 
५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
परभणी 
६१) बीड श्री क्षेत्र अश्वलिंग देवस्थान कार्यकारी 
पिंपळवंडी येथे सभामंडप अभियंता, 
बांधणे, ता. पाटोदा, जि. बीड ५०.०० १५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
बीड 
६२) बीड श्री क्षेत्र अश्वलिंग देवस्थान कार्यकारी 
पिंपळवंडी येथे अंतर्गत रस्ते अभियंता, 
बांधणे, ता. पाटोदा, जि. बीड ३५.०० १०.५० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
बीड 
६२) बीड | at क्षेत्र तारकेश्वर गड येथे कार्यकारी 
भक्तनिवास बांधणे, ता. आष्टी, अभियंता, 
जि. बीड ५०.०० १५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
बीड 
६४) बीड श्री क्षेत्र मच्छिद्रनाथ गड कार्यकारी 
सावरगाव घाट येथे वाहन तळ अभियंता, 
व अंतर्गत रस्ते बांधणे, ता. | ५०.०० १५.०० सार्वजनिक 
आष्टी, जि. बीड बांधकाम विभाग, 
बीड 
६५) बीड | संत मिराबाई (आईसाहेब) येथे कार्यकारी 
सभामंडप बांधणे, ता. पाटोदा, अभियंता, 
जि. बीड ५०.०० १५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
बीड 


पृष्ठ २६ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


६६) श्री बालाजी मंदिर शिवपुरी, कार्यकारी 
हिंगोळी । वसमत येथे मंदिराला अभियंता, 
जोडणाऱ्या रस्त्यावर पेव्हर | ४०.०० १२.०० सार्वजनिक 
ब्लॉक बसविणे बांधकाम विभाग, 
हिंगोली 
६७) श्री बालाजी मंदिर परिसरात कार्यकारी 
हिंगोली । विद्युत पथदिवे बसविणे अभियंता, 
१४.८० ४.४४ सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
हिंगोली 
६८) मौजे खोडकेश्वर महादेव मंदिर, 
हिंगोली यत जिल्हा परिषद, 
हिंगोळी | सोमठाणा, ता. वसमत | २०.०० ६.०० हिंगोली 
तिद्युतीकरण करणे हिंगोली 
परिसरात विद्युतीकरण करणे 
६९) मौजे औढा (ना.) तिर्थक्षेत्र कार्यकारी 
हिंगोळी । परिसरात भक्त निवास अभियंता , 
बांधकाम करणे ५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,हिंगोली 
७०) मौजे औढा (ना.) येथे तिर्थक्षेत्र कार्यकारी 
हिंगोली । परिसरात सुधारणा करणे अभियंता , 
२००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,हिंगोली 
७१ मौजे औढा (ना) येथील 
हिंगोली ) i i) कार्यकारी 
हिंगोली Providing DG set, solar अभियंता 
र 7 अभियंता , 
Street light and Addition रावण क 
११०.०० ३३.०० सार्वजनिक 
andAlteraton to El at बांधकाम 
Nagnath Temple and 986 
2 | P विभाग,हिंगोली 
Bhakt Niwas 
(92) तिर्थक्षेत्र औंढा नागनाथ मंदिर मुख्याधिकारी 
हिंगोळी | परिसरात जि. हिंगोली येथे नगरपंचायत, 
मंदिर ५०.०० १५.०० 
नागनाथ मंदिर परिसरात औंढा नागनाथ, 
भूमीगत गटार करणे. हिंगोली 
७३) तिर्थक्षेत्र औंढा नागनाथ मंदिर मुख्याधिकारी 
हिंगोळी । परिसरात सांडपाण्याचा निचरा नगरपंचायत, 
१५०.०० ४५.०० 
होण्यासाठी भूमीगत गटार औंढा नागनाथ, 
करणे. हिंगोली 


पृष्ठ २६ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


७४) भराडखेडा, ता. बदनापूर, जि. 
जालना | जालना येथे श्री aa art मंदिर 
oo ae कार्यकारी 
देवस्थान परिसरातील विकास ता 
a : 
कामे 
र व सार्वजनिक 
Ld स्वयंपाक गृहाचे बांधकाम द वडा पोती 
क्रं २९.९९ बांधकाम वि 
कर्णे ४२.८९ क्र.१, जालना 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे ३७.९९ न व्य 
सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे ७५.०० 
एकूण | १४२.९८ ४२.८९ 
७५) कमळेश्वर महादेव मंदिर, 
जालना | चितोडा येथील विकास कामे, 
ता. बदनापूर 
महादेव मंदिर, खोरा येथे 
, १०.०० 
भक्तनिवास बांधकाम करणे 
२ भक्तनिवास परिसरात पेव्हर 
वटी ६०.०० 
ब्लॉक बसविणे कारी 
ape aS तदा कार्यकारी 
३ मंदिर परिसराला संरक्षक भिंत pr enone 
ee १०.०० १५.०० , सा.बां. 
बांधकाम करणे aes oa 
8 मंदिर रस्त्यावरील घाट कटिंग ककत 
१०.०० 
करणे 
५ महिला व पुरुष स्वच्छतागृह : 
‘ 0,00 
बांधकाम करणे 
एकूण ५०.०० १५.०० 
७६) मौजे aye (ज.) ता. जि. 
जालना | जालना येथील श्रीक्षेत्र जगदंबा 
देवी मंदिर देवस्थान 
परिसरातील विकास कामे 
करणे. 
शिंगी सांस्कृतिक सभागृहाचे त्री 
बांधकाम करणे. न 
वाहनतळ बांधकाम करणे. २९.९९ 
गा्डनचे काम करणे व व 
सुशोभिकरण करणे. त कार्यकारी 
४ पाणी पुरवठा हौद व पंप अभियंता, 
व त वकता २९.९६ 488.83 यावा ग 
हाऊसचे बांधकाम करणे. सा.बां.विभाग, 
ष्‌ प्रवेशव्दार बांधकाम करणे. १९.९९ जालना 
६ स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे. | २९.९७ 
9 महिलांकरीता  स्नानगृहाचे 
बांधकामं करणे १९.९९ 
बांधकाम करणे. 
८ RAS रस्ता बांधकाम करणे. ९९.९९ 


पृष्ठ २६ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


९ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. | ९९.९८ 
aa रस्ता दुभाजकाचे बांधकाम व काच 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे. aU 
एकूण | ४९९.७९ १४९.९३ जोगलटेभी 
७७) मौजे कोठाळा, ता. घनसावंगी कार्यकारी 
जालना =| येथील श्री पार्श्वनाथ दिगंबर अभियंता, 
जैन मंदिर परिसरातील सार्वजनिक 
विकास कामे an Borys बांधकाम 
विभाग,क्र.२ 
जालना 
७८) ।मौजे तांदुळवाडी,ता. व 
जालना | जि.जालना येथीळ तीर्थक्षेत्र 
मेडिटेशन सेंटर व तथागत 
बुद्ध धम्मभूमी बुद्ध विहार 
परिसरातील विविध कामे 
किक का भक्‍त निवास बांधकाम करणे ९९.९८ 
२ सांस्कृतिक सभागहाचे 
बांधकाम करणे Be 
3 सिमेंट काँक्रिट रस्ता बांधकाम 
करणे(उर्वरित) व कार्यकारी 
४ सार्वजनिक शौचालयाचे शी १४५.९० । अभियंता, सा.बां. 
बांधकाम करणे ay वि.क्र.१, जालना 
षु परिसर विकास व परिसरात क 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे we 
& संची प्रवेशद्वारे बांधकाम 
न्या ७४.९४ 
एकूण | ४८६.३५ १४५.९० 
एकूण १ते ७८ | १३८२७.८८ | ४१४८.२७ 


२) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२ अन्वये 
खालील तक्‍्त्यामधील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रत्यक्षात 
अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर निधी वितरित करण्यात आला नव्हता. सदर शासन निर्णयात नमूद 
कामांपैकी खालील कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच 
सदर कामांकरीता स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्यानुसार निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
महामंडळास वितरित करण्यात येत आहे. (महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ) 


पृष्ठ २६ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. कामे या 
अंदाजित आदेशान्वये कार्यान्वयीन 
रक्‍कम वितरीत यंत्रणा 
रक्‍कम 
=o २ 3 छै 4 
१) नागपूर । दत्त मंदिर टेकडी, ता. 
पारशिवनी येथे व 4 महाराष्ट्र पर्यटन 
: 0,00 .00 ; 
समाजभवन बांधकाम विकास महामंडळ 
करणे. 
२) नागपूर | कुंवारा भिमसेन, ता. ae 
महाराष्ट्र पर्यटन 
पारशिवानी येथे ७०.०० २१.०० es 
Poe करवती विकास महामंडळ 
३) नागपूर | जपाळेश्वर देवस्थान ता. ews 
रामटेक येथे सौंदर्यीकरण ५०.०० १५.०० कवक 
aan विकास महामंडळ 
४) नागपूर | चक्रधर स्वामी मंदिर 
कन्हान नदी, ता. मौदा eee 
यथे नदीत eae त विकास महामंडळ 
उतरण्याकरीता पायरी 3 
बांधकाम करणे. 
महादेव टाका देवस्थान 
4) (हरसवाडी लोन्जा) ता र a महाराष्ट्र पर्यटन 
औरंगाबाद औरंगाबाद ०.०० ,००0 
औरंगाबाद | कन्नड जि. येथे विकास महामंडळ 
सभामंडप बांधकाम करणे. 
महादेव टाका देवस्थान 
डु (हरसवाडी लोन्जा) ता महरा दत 
pon कन्नड जि.औरंगाबाद येथे २०.०० ६.०० | क्मता ae 
औरंगाबाद सुशोभिकरण विकास महामंडळ 
परिसरात सुशोभिकरण 
करणे. 
aa मारु बाबा दर्गा 
हुं नांदगिरवाडी ता कन्नड मतात दन 
entre जि.औरंगाबाद येथे ३०.०० ९.०० भ्र ् 
औरंगाबाद द्या ता विकास महामंडळ 
सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 
गणपती देवस्थान 
८) eRe a aS महाराष्ट्र पर्यटन 
eae जि.औरंगाबाद येथे ३०.०० ९.०० भ्र । 
औरंगाबाद द का विकास महामंडळ 
सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 
९) महादेव मंदिर अंधानेर ता क र महाराष्ट्र पर्यटन 
औरंगाबाद औरंगाबाद ०.०० ,०० ; 
औरंगाबाद | कन्नड जि. येथे विकास महामंडळ 


पृष्ठ २६ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 


१०) 
औरंगाबाद 


लक्ष्मी माता मंदिर 
भिलदरी ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


११) 
औरंगाबाद 


शिवनेश्वर मंदिर 
लामणगाव ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


92) 
औरंगाबाद 


संत बहिणाबाई जन्मस्थळ 
देवगाव रंगारी ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१३) 
औरंगाबाद 


रेवनाथ मंदिर विटा येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१४) 
औरंगाबाद 


भिकन सहा बाबा दर्गा 
नाचणवेळ ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


44) 
औरंगाबाद 


भैरवनाथ मंदिर रेल ता 
कन्नड जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 


२०.०० 


६.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१६) 
औरंगाबाद 


शाहूशावली बाबा दर्गा 
टाकली बु. ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१७) 
औरंगाबाद 


नागेश्वर मंदिर नागापूर ता 
कन्नड जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे 
व सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१८) 
औरंगाबाद 


आईमाय मंदिर गौरपिंप्री 
ता कन्नड जि.औरंगाबाद 
येथे सभामंडप बांधकाम 
करणे व सुशोभिकरण 


३०.०० 


९.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


पृष्ठ २६ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


२. 


करणे. 
गैवेशावाशी दर्गा सारोळा 
ता कन्नड जि.औरंगाबाद गह 
१९) a महाराष्ट्र पर्यटन 
gees येथे सभामंडप बांधकाम २०.०० ६.०० कोत 
औरंगाबाद करणे व सुशोभिकरण विकास महामंडळ 
करणे व सुशोभिकरण 
करणे. 
त्रिकुरेश्वर मंदिर वासर्डी 
ता कन्नड जि.औरंगाबाद नहर 
२०) nena: ata महाराष्ट्र पर्यटन 
औरंगाबाद येथे सभामंडप बांधकाम २०.०० ६.०० ल लो 
औरंगाबाद करणे व सुशोभिकरण विकास महामंडळ 
करणे व सुशोभिकरण 
करणे. 
(930.00 298.00 
अटीव शार्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर 
कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आव्यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवऱ्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक 
आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण- 
१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ 
मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ २६ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


१०) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांया विकासासाठी प्रस्तावित करुन 
देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर 
देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच 
अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा 
करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे 
कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व 
तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व 
सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात 
समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास 


न चुकता सादर करावीत. 


wm 


१२) गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित अहवाल 
तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा सचित्र दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 
गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित अहवाल 
तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखळा आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील उर्वरित निधी वितरित केला जाईल. 

१३) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


३. सन २०२२-२३ मधील वरील ब) येथील अनुक्रमांक १ व २ तक्‍त्यामधील कामांसाठी वर नमूद 
करण्यात आलेला खर्च सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून FINS "मागणी 
क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी 
मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) 
सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावरील 
कामांसाठी संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व 
संवितरण अधिकारी? व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित कामांसाठी मुख्य लेखा अधिकारी, पर्यटन 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -आहरण व संवितरण sort व सह संचालक, पर्यटन 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, 
मुंबई / संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. 
सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपाळन अहवाळ शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ २६ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.४१३(भाग-३)/पर्यटन 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१११०५५३९७४२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by MADAN GIRJU 500६ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5f2ca7eecbf1d69ba49909a9Sbb5 1f6144c312651107 
2bd3c3e0545414f2afSe, postalCode=400032, st=Maharash 


GIRJU SONDE 22cerceresnioncnt Se 
(मदन सोंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, मुंबई 

२. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

३. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. सर्व संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

८. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या 
विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २६ पैकी २६ 


